पेंच व्याघ्र प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील 
निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदे सन 
२०२३-२०२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६२/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचावे :- 

१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दिनांक 
93.08.2098. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दिनांक 
२१.०९.२०२१. 

३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६६/फ-१, दिनांक 
१७.०३.२०२२ 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०३.२२/प्र.क्र.६६/फ-१, दिनांक 
१६.०९.२०२२. 


५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०६(२२-२३)/१८३, दिनांक १७.०१.२०२३. 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०८.०२.२०२३. 

७. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६२/फ-१ दिनांक १३.०३.२०२३. 

८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक ३१.०८.२०२३ 


प्रस्तावना:- 
पेंच ATH प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदांना सन २०२२- 

२०२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. 

२. “पेंच व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदे सन २०२३- 
२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला होता. 

३. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होते 
त्यानुसार “पेंच व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदांना सन 
2023-2028 मध्ये दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भ क्रमांक ७ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६२/फ-१ 


४. आता प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ८ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये पेंच व्याघ्र प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील 
निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ मध्ये दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. पेंच व्या्र प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदांच्या 
आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, १०१ वन संरक्षण, विकास व 
पुनर्निर्मिती, (०१) प्रशासन व संरक्षण, (०१)(०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६)" या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३- 
२०२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ २००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५४/.॥॥॥8859॥॥॥9.90४.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१५३२४०७०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, रि 
SIDDESH TUKARAM ® 
SAWARDEKAR 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसुल व वन विभाग 


प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक व क्षेत्रसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती). 


KKKKKKK 


०८ 40 AD WO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६२/फ-१ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०२.२३/प्र.क्र.६२/फ-१, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र. 


(दिनांक ०१.९०.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


| मुल्य वनसरक atest [१ 


KKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


